महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) गट-अ मध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांचे 
वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे/अर्हतकारी 
सेवेची ३० वर्षानंतर करावयाच्या सेवा 
पुनर्विलोकनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः YALA -२८२३ /प्र.क्र.३२५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दिनांक १०.०६.२०१९. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.१८७/प्रशा- 
दि.२४.०८.२०१७ 
३. शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे क्रआशिका/२०२३/से.पुनर्वि.अधि. / 
आस्था-अ १०५/७१४८, दि.२१.११.२०२३. 
शासन निर्णय - 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हतकारी सेवेची ३० 


वर्षानंतर करावयाच्या सेवेच्या पुर्नविलोकनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात 


आल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार शाळेय शिक्षण व क्रीडा 


विभागाच्या दिनांक २४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या पुनर्विलोकन 


समितीची बैठक दिनांक ०४.१.२०२४ रोजी पार पडली. समितीने केलेल्या शिफारशीस सक्षम 


प्राधिकारी यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारीतील 


खाली नमूद संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सेवा त्याच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा 


अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पुनर्वि -२८२३ /प्र.क्र.३२५/प्रशा-२ 


अ.क्र. संवर्ग अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम सेवेत चालू 
ठेवण्यासाठी पात्रता 

eal 2 3 छद | 

4 अधिव्याख्याता | श्री.चंद्रकांत दोधु साळंके, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, जळगांव 

२ | अधिव्याख्याता  श्री.अरुण मारुती जाधव, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, रायगड 

३ | अधिव्याख्याता | श्री.सुरेश शांकर माने, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण । पात्र 
संस्था, सांगली 

४ | अधिव्याख्याता | श्री.श्रीडौलप्पा मल्लप्पा कामशोट्टी, जिल्हा शिक्षण | पात्र 
व प्रशिक्षण संस्था, सांगली 

५. | अधिव्याख्याता श्रीमती भारती संजय बेलन, जिल्हा शिक्षणव  । पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, नाशिक 

६ । अधिव्याख्याता श्री.गिरीश एकनाथ बोरेसे, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था,धुळे 

७ | अधिव्याख्याता | श्री.संजयकुमार गुणवंतराव मेश्राम, जिल्हा पात्र 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, भंडारा 

८ | अधिव्याख्याता | श्रीमती ज्योती भास्कर कुलकर्णी, जिल्हा शिक्षण | पात्र 
व प्रशिक्षण संस्था, बुलढाणा 

९ । अधिव्याख्याता | श्री.राजेंद्र पांडुंरग जाधव, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, सिंधुदुर्ग 

१० | अधिव्याख्याता श्रीमती ममता माधवराव पवार, जिल्हा शिक्षण व ।पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, रायगड 

११ | अधिव्याख्याता श्रीमती दिपा मिलींद सावंत, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, रत्नागिरी 

१२ | अधिव्याख्याता श्रीमती हेमलता मधकर बांबल, जिल्हा शिक्षण व | पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 

१३ | अधिव्याख्याता | श्रीमती सूचेता ताराचंद पाटील, जिल्हा शिक्षण व | पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, धुळे 

१४ | अधिव्याख्याता | श्री.सुनिल छगन बाविस्कर, जिल्हा शिक्षणव  । पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, नाशिक 

१५ | अधिव्याख्याता | श्री.तुकाराम दिनंकर राजे, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, सोलापूर 

१६ | अधिव्याख्याता श्रीमती संघप्रिया सूर्यभान वाघमारे, राज्य पात्र 


शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पुनर्वि -२८२३ /प्र.क्र.३२५/प्रशा-२ 


अ.क्र. संवर्ग अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम सेवेत चालू 
ठेवण्यासाठी पात्रता 

शि 2 3 ae ee 

१७ । अधिव्याख्याता  श्री.दिनेश बारकु चौधरी, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, ठाणे 

१८ | अधिव्याख्याता | श्रीमती मनिषा शांकरराव देवरे, जिल्हा शिक्षण व । पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, नाशिक 

१९ । अधिव्याख्याता | श्रीमती गंगा शिवप्पा मेनकुदळे, जिल्हा शिक्षण व | पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, लातूर 

२० | अधिव्याख्याता | श्री.राजेंद्र भिमराव महाजन, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, नंदूरबार 

२१ | अधिव्याख्याता | श्री.प्रकाश रामराव aie, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, छ.संभाजीनगर 

२२ | अधिव्याख्याता | श्री.बाबु शांकर कांबळे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण | पात्र 
संस्था, सिंधुदुर्ग 

२३ | अधिव्याख्याता | श्री.दशरथ बाबुराव साळुंके, जिल्हा शिक्षणव  ।पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, जळगांव 

२४ | अधिव्याख्याता | श्री.रामभाऊ राजारामजी सोनारे, जिल्हा शिक्षण | पात्र 
व प्रशिक्षण संस्था, अमरावती 

२५ । अधिव्याख्याता | श्री.अतुल नारायणराव चंद्रमोरे, जिल्हा शिक्षण व । पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, परभणी 

२६ | अधिव्याख्याता | श्रीमती कविता सतीशाराव बुरघाटे, जिल्हा पात्र 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 

२७ | अधिव्याख्याता | श्रीमती वर्षा विजयराव मोरे, जिल्हा शिक्षण व पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 

२८ | अधिव्याख्याता | श्री.विजयकुमार गोपाळराव कोकरे, जिल्हा पात्र 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, सातारा 

२९ | अधिव्याख्याता | श्री.प्रविणकुमार विठ्ठलराव पाईकराव, जिल्हा =| Ua 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, नांदेड 

३० | अधिव्याख्याता श्रीमती सीमा प्रभाकर पुसदकर, जिल्हा शिक्षण पात्र 
व प्रशिक्षण संस्था, वर्धा 

३१ | अधिव्याख्याता | श्री.तुकाराम महादेव कुंभार, जिल्हा शिक्षणव । पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, कोल्हापूर 

३२ | अधिव्याख्याता श्रीमती विद्या झुंजरराव कदम, जिल्हा शिक्षण व ।पात्र 


प्रशिक्षण संस्था, सातारा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पुनर्वि -२८२३ /प्र.क्र.३२५/प्रशा-२ 


अ.क्र. संवर्ग अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम सेवेत चालू 
ठेवण्यासाठी पात्रता 
eal 2 ३ छंद यका 
३३ | अधिव्याख्याता | श्रीमती विद्याताई संतोष बाविस्कर, राज्य पात्र 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
३४ | अधिव्याख्याता | श्रीमती नंदिनी संजीव पुणेकर, जिल्हा शिक्षण व | पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, हिंगोली 
३५ | अधिव्याख्याता | श्रीमती उमिला महेंद्र हाडेकर, जिल्हा शिक्षण व | पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, वर्धा 
३६ | अधिव्याख्याता | श्री.अभय विजयसिंह परिहार, जिल्हा शिक्षण व । पात्र 
प्रशिक्षण संस्था, परभणी 
३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११९१६०४११५२२१ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=c7a4e3 1 cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea8 
2e485826669926889, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7966F BBDA6E03C3F79409670C65FAC077378A68 
F734A11D051D02DC3119DC128, cn=VIJAY NIVRUTTI BHOSALE 
Date: 2024.01.19 16:03:18 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२ संबंधित अधिकारी,आयुक्‍्त,शिक्षण यांचे कार्यालयामार्फत. 
प्रत माहितीसाठी, 


१.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

३.सर्व सहसचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४.निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


